समाज कल्याण अधिकारी व तत्सम गट-ब 
पदावर सरळसेवेव्दारे नियुक्‍ती झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त 
करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. सकआ २०२०/प्रक्र १३६/आस्था-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा :- १) शासन आदेशा क्र.सकआ २०१४/प्रक्र १००/आस्था-२, दि.२१.०८.२०१४ 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.परिवी २७१५/प्रक्र ३०२/आठ, दि.२९.२.२०१६ 
3) आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र.सकआ/आस्था-६/गट-ब/ 
अधि.विगचल्लावार/पकास/ २०२०-२१/का-६/१०६६, दि. १२.८.२०२०. 


शासन निर्णय :- 

या विभागाच्या अखत्यारीतील समाज कल्याण अधिकारी व तत्सम गट-ब संवर्गात सरळसेवेने 
नियुक्‍तीकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांना संदर्भीय अ.क्र.१ येथील 
शासन आदेशान्वये परिविक्षाधीन अधिकारी म्हणुन दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी नियुक्ती देण्यात आलेली 
आहे. सदर अधिकाऱ्यांपैकी खाळीळ तक्त्यात दर्शविण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याने त्याच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या दिनांकाला परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पुर्ण केलेला आहे. त्यानुसार त्यांचा 
परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन त्यांची सेवा यापुढे चालु ठेवण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम रुजू झाल्याचा परिविक्षा कालावधी 

क्र दिनांक समाप्तीचा दिनांक 

णि श्री. विद्यानंद गंगाधर चल्लावार दि.२०.९.२०१४ दि.२४.१२.२०१६ 
विशेष अधिकारी ( भासशि) गट-ब 


३. आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांनी उपरोक्त अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा काळावधी समाप्त 
झाल्याबाबतची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी. 
४. प्रस्तुत शासन निर्णय, शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग दि.२९.२.२०१६ अन्वये विभागास 
प्राधिकृत करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२२१३१००९४८२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SANJAY GIRIDHAR 
PATIL ans eo apace ara 
(सं.गि.पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by SANJAY GIRIDHAR PATIL 
DN: ra, 


25. /d4302efd928eefa7Bed2a6072c4ceBf3cOaadefaf26d9c32d 
aeb, 2, street=MANTRALAYA, MUMBAI, 


प्रति, 
श्री. विद्यानंद गंगाधर AAA, विशेष अधिकारी (भासशि) व्दारा :- आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः सकआ २०१८/प्रक्र ५४/आस्था-२ 


प्रत, 


Cc WwW A -5 


आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त समाजकल्याण 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई,/नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

निवडनस्ती आस्था-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


